RNINo.MAHBIL/ 2009/ 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५ , अंक ३८ ] 


रविवार , जून १६, २०१ ९ / ज्येष्ठ २६, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक ५३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


; 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ जून २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमआयएन -२०१९ / प्र.क्र .१०७ / ३०. - महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे , मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यावरून याद्वारे , 

( अ) श्री. प्रकाश मंछुभाई महेता, श्री . विष्णू रामा सवरा , श्री . राजकुमार सुदाम बडोले यांचा मंत्री पदाचा राजीनामा दिनांक १५ जून 
२०१९ पासून स्वीकारीत आहेत ; आणि 

( आ ) श्री . दिलीप ज्ञानदेव कांबळे , श्री . राजे अम्ब्रीशराव राजे सत्यवान राव आत्राम आणि श्री . प्रविण रामचंद्र पोटे पाटील यांचा 
राज्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिनांक १५ जून २०१९ पासून स्वीकारीत आहेत ; आणि 

( इ ) शासकीय अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एमआयएन -१०१४ / २०१० / ३० , दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये दिनांक 
१५ जून २०१ ९ पासून पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत : 

उक्त अधिसूचनेमधील “ मंत्री ” या शीर्षाखालील श्री. प्रकाश मंछुभाई महेता आणि श्री . विष्णू रामा सवरा यांच्या संबंधातील 
नोंद क्रमांक ( ४ ) व ( ७ ) वगळण्यात येईल. 

(ई ) शासकीय अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एमआयएन -१०१४ / २०१० / ३०, दिनांक ५ डिसेंबर २०१४ मध्ये दिनांक 
१५ जून २०१९ पासून पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत : 

उक्त अधिसूचनेमधील “ मंत्री ” या शीर्षाखालील श्री . राजकुमार सुदाम बडोले यांच्या संबंधातील नोंद क्रमांक (१०) वगळण्यात 
येईल. 

( उ ) शासकीय अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एमआयएन -१०१४ / २०१० / ३०, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये दिनांक 
१५ जून २०१९ पासून पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत : 

उक्त अधिसूचनेमधील “ राज्यमंत्री ” या शीर्षाखालील श्री . दिलीप ज्ञानदेव कांबळे यांच्या संबंधातील नोंद क्रमांक ( १) 
वगळण्यात येईल. 


भाग एक ( म.उ.वि .) - ५३-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप विभाग , जून १६, २०१९ / ज्येष्ठ २६, शके १९ ४१ 


( ऊ ) शासकीय अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एमआयएन-१०१४ / २०१० / ३०, दिनांक ५ डिसेंबर २०१४ मध्येदिनांक 
१५ जून २०१ ९ पासून पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत : 

उक्त अधिसूचनेमधील “ राज्यमंत्री ” या शीर्षाखालील श्री . राजे अम्ब्रीशराव राजे सत्यवान राव आत्राम आणि श्री. प्रविण 
रामचंद्र पोटे पाटील यांच्या संबंधातील नोंद क्रमांक ( ७ ) व (१० ) वगळण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अजोय मेहता , 
शासनाचे मुख्य 

सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप विभाग, जून १६ , २०१ ९ / ज्येष्ठ २६, शके १९ ४१ 


20 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk,Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 16th June 2019 


NOTIFICATION 


No. MIN . 2019 /C.R.107/ 30. — The Governor ofMaharashtra , upon the advice of the Chief Minister , is 
hereby pleased , 
( 1) to accept,with effect from the 15th June 2019 , 
( a) the resignation of the following Ministers, of their office asMinister : 

(1) Shri Prakash ManchubhaiMehta ; 
( ii) Shri Vishnu Rama Savra ; 

( iii) Shri Rajkumar Sudam Badole ; 
(b ) the resignation of the following Ministers of State , of their office as Minister of State : 

(1) Shri Kamble Dilip D. ; 
(ii) Shri Raje Ambrish Rao Raje Satyavan Rao Atram ; 

( iii) Shri Pravin Ramchandra Pote Patil ; and 
(2 ) to amend , with effect from the 15th June 2019 , 

(a ) the GovernmentNotification , GeneralAdministration Department, No. MIN . 1014/2010/30 , 
dated the 3rd November 2014 , as follows , namely - 

(i) in the said notification , 
(1) under the heading “Ministers” , – 

( A ) entry (4 ), relating to Shri Prakash Manchubhai Mehta , shall be deleted ; 

( B ) entry (7 ), relating to Shri Vishnu Rama Savra , shall be deleted ; 
(I ) under the heading “Ministers of State”, entry (1), relating to Shri Kamble Dilip D., 
shall be deleted ; 
(b ) the Government Notification , General Administration Department, No. MIN - 2014 / 2010 / 30 , 
dated the 5th December 2014 , as follows, namely : 

() in the said notification , 

(1) under the heading “Ministers", entry 10 , relating to Shri Rajkumar Sudam Badole , 
shallbe deleted ; 
(I ) under the heading "Ministers of State”, — 

( A ) entry 7 , relating to Shri Raje Ambrish Rao Raje Satyavan Rao Atram , shall 
be deleted ; 

( B ) entry 10 , relating to Shri Pravin Ramchandra Pote Patil, shall be deleted. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


AJOY MEHTA , 
Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A ,NETAJISUBHASH ROAD ,CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


